सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २०५३ १२५८, 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (अनिवार्य)” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-२०२३/१२५८/प्र.क्र.१०/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २८/०३/२०२३ 


प्रस्तावना - 


सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात *मागणी क्र. झेडई ०१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, (००) (१०१) 
आयुक्‍त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या 
लेखाशिर्षासाठी या ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, १०, कंत्राटी सेवा, १३, कार्यालयीन खर्च १४, 
भाडेपट्टी व कर या उद्दीष्टांखाळीळल अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०२२-२३ या वर्षात “मागणी क्र.झेड ई-०१, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 


प्रचाळन, (००) (०१) (२२०५ ३०२७) उदू अकादमीची आस्थापना (दत्तमत), ३१ - सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) (अनिवार्य), या लेखाशिर्षामधून रु.७,१४,८२०/- इतक्या निधीची बचत संभवत असल्याने हा 


निधी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी मागणी क्र.झेडई ०१, 2043 जिल्हा प्रशासन, (00) 


(१०१) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या 


लेखाशिर्षासाठी ०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क या उद्यिष्ठासाठी रु.१५,२००/- इतके अनुदान, १०, 


कंत्राटी सेवा या उचिष्ठासाठी रु.१,२०,९४०/- इतके अनुदान, १३, कार्यालयीन खर्च या उचिष्ठासाठी 


रु.२,८२,१८०/- इतके अनुदान व १४, भाडेपटी व कर या उद्यिष्ठासाठी रु.२,९६,५००/- इतके 


अनुदान, असे एकूण रु.७,१४,८२०/- इतकी रक्कम पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान 


सचिव, (व्यय) वित्त विभाग यांचे अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१४१ दि.२५/०३/२०२३ अन्वये मंजूरी दिलेली 


आहे. त्यानुसार सदर निधी पुनर्विनियोजन करण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उप विभाग - तीन 


मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा 


वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/१२५८/प्र.क्र.१०/का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२३०४२११६०५५८४२३१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARANGKUMAR 

VASANTRAO PATIL. isi 
(सारंगकुमार पाटील) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. प्रमहाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

२. प्रमहालेखापाल, HERTS - 9/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. उप सचिव (कोषा / प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. वित्त विभाग (व्यय ४ / अर्थसंकल्प-१४ / अर्थ-३), मुंबई 

११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/१२५८/प्र.क्र.१०/का.७ 


शासन निर्णय क्रमांक :- पुनवि-२०२३/१२५८/प्र.क्र.१०/का.७, दिनांक २८/०३/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. । प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना अभिप्राय 
क्र. ळेखाशीर्ष अंदाज नंतर फेरबदल 
केलेली तरतूद 
मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५३ (रुपये) 
भाग-१ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात 
वाढ (4) करण्यात आलेले 
मागणी क्र. झेडई-०१ “मागणी PMS ई-०१, २२०५ कला व संस्कृती, 902 कला व 
क व महा ता त वत संस्कृती प्रचालन, (00) (०१) (२२०५ ३०२७ उर्दू अकादमीची 
न्यायाधिकरण (अनिवायी आस्थापना (दत्तमत), ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (अनिवायी, 
न्यायाधिकरण ( | 
या लेखाशिर्षामधून रु.७,१४,८२०/- इतक्या निधीची बचत संभवत 
(२०५३ १२५८) असल्याने हा निधी महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी मागणी 
दूरध्वनी, चीज शुल्क क्र.झेडई ०१, २०५३ जिल्हा प्रशासन, (००) (१०१) आयुक्त, 
a गनी ती क | Zener, | ~AB Q00/5: || “88, 20e/— औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च 
१०, कंत्राटी सेवा, १४,००,०००/- | १,२०,९४०/- | १५,२०,९४०/- | (२०५३१२५८)” या लेखाशिर्षासाठी of, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क 
वा eee या उद्यिष्ठासाठी रु.१५,२००/- इतके अनुदान, १०, कंत्राटी सेवा या 
ै ९,३७,०००/- | २,८२,१८० | १२,१९,१८०/- | उद्यिष्ठासाठी रु.१,२०,९४०/- इतके अनुदान, १३, कार्यालयीन खर्च 
१४, भाडेपटी व कर १३,२०,०००/- | २,९६,५००/- | १६,१६,५००/- | या उद्यिष्ठासाठी रु.२,८२,१८०/- इतके अनुदान व १४, भाडेपट्टी व 
कर या उद्यिष्ठासाठी रु.२,९६,५००/- इतके अनुदान, असे एकूण रु. 
७,१४,८२०/- अनुदान पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
एकुण ३७,४१,००० | ७,१४,८२०/- | २९,३४,८८०/- 


या Sala सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रू. (-) -/७,१४,८२० अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/१२५८/प्र.क्र.१०/का.७ 


अ. । प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजना अभिप्राय 
क्र लेखाशीर्ष अंदाज नंतर फेरबदल 
केलेली तरतूद 
मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५ (रुपये ) 
भाग-२ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात 
कपात (-) करण्यात आलेले 
लेखाशीर्ष 
२ | मागणी क्र. झेडई-०१ १९,६०,०००/- | ७,१४,८२०/- | १२,४५,१८०/- | “मागणी क्र.झेड ई-०१, २२०५ कला व संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती 
२२०५, १०२, कला व संस्कृती, प्रचालन, (००) (०१) (२२०५ ३०२७ उर्दू अकादमीची आस्थापना (दत्तमत), 
(००) (०१) उर्दू अकादमीची ३१ - सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (अनिवार्य), या लेखाशिर्षामधून 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२०५ रु.७,१४,८२०/- इतक्या निधीची बचत संभवत असल्याने हा निधी महाराष्ट्र 
३०२७) राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी मागणी PMSF ०१, २०५३ जिल्हा 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) प्रशासन, (००) ह सकी आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५८)” या लेखाशिर्षासाठी ०६, 
दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क या उद्यिष्ठासाठी रु.१५,२००/- इतके 
अनुदान, १०, कंत्राटी सेवा या उद्यिष्ठासाठी रु.१,२०,९४०/- इतके 
अनुदान, १३, कार्यालयीन खर्च या उद्यिष्ठासाठी रु.२,८२,१८०/- इतके 
अनुदान व १४, ASE! व कर या उद्यिष्ठासाठी रु.२,९६,५००/- इतके 
अनुदान, असे एकूण रु. ७,१४,८२०/- अनुदान पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 
एकूण १९,६०,०००/- | ७,१४,८२०/- | १२,४५,१८०/- 


या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रू. ७,१४,८२०/- अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन. 


